सन 2029 मध्ये राष्ट्र पुरुष / थोर व्यक्‍ती यांची 
जयंती व राष्ट्रीय दिन साजरे करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : जपूती २०२०/प्र.क्र.९५/२९, 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक : १५ डिसेंबर, २०२० 

परिपत्रक :- 
सन २०२१ मध्ये राष्ट्र पुरुष / थोर व्यक्‍ती यांची जयंती व राष्ट्रीय दिनांचे कार्यक्रम सोबत जोडलेल्या 

परिशिष्टानुसार मंत्रालयात व सर्व शासकीय / निमशासकीय कार्यालयात साजरे करण्यात यावेत. 


2. परिशिष्टात दर्शविलेले कार्यक्रम सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी, रविवारी अथवा महिन्यातील दुस-या 
व चौथ्या शनिवारी येत असतील आणि यासंदर्भात केंद्र शासनाने कार्यक्रमात बदल सूचविल्यास त्याप्रमाणे साजरे 
करण्यात यावेत, अन्यथा ते कार्यक्रम त्याच दिवशी साजरे करण्यात यावेत. 


३. विभागीय आयुक्त / जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या विभागातील / जिल्हयातील सर्व शासकीय / 
निमशासकीय कार्यालयात सदर कार्यक्रम आयोजित करण्याबाबत आवऱ्यक त्या सूचना निर्गमित करुन त्यांच्या 
अंमलबजावणीबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी. 
ठ. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२०१२१५१६४६१५८८०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Digitally signed by VALVI JANA JIVA 
Date: 2020.12.15 16:52:47 +05'30' 


(ज. जि. वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्राळय,मुंबई. 

४. सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव / स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
५. मा.मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

७. सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

८. सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, 

९. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई ( प्रसिध्दी देण्यासाठी ) 
१०. सर्व विभागीय आयुक्‍त, 

११. सर्व जिल्हाधिकारी, 

१२. सर्व जिल्हापरिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

१३. आयुक्त, सर्व महानगरपालिका, 

१४. निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस मार्ग, नवी दिल्ली, 

१५. निवड नस्ती ( कार्यासन-२९). 


शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.जपूतिर२०२०/प्र.क्र.९५/२९, दि. १५/१२/२०२० चे परिशिष्ट 
सन २०२१ मध्ये मंत्रालय,शासकीय/निमशासकीय कार्यालयात साजरे करावयाच्या जयंती /राष्ट्रीय दिन कार्यक्रमांची यादी 
जयंती/राष्ट्रीय दिन इंग्रजी महिना व भारतीय महिना व कार्यक्रमाचे स्वरुप 
दिवस दिवस 


१00 2. 0. 00 0 यील 
1 
=: 
=: 


संत रविदास महाराज जयंती २७ फेब्रुवारी,२०२१ | शनिवार |८ WISI, Aah १९४२ 
तिथीनुसार) 


९ |यडठावंतराव चव्हाण जयंती १२ मार्च, २०२१ २१ फाल्गुन,ऱशके१९४२ 


शाहीद दिन २३ मार्च, २०२१ मंगळवार | २ चैत्र, हाके १९४३ | शाहीद भगतसिग,राजगूरुव 
सुखदेव यांच्या प्रतिमेस 
पुष्पहार अर्पण करणे 


महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती ११ एप्रिळ, २०२१ २१ चैत्र, शके १९४३ । प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे 
wees, २०२ त्र शके १९७३ = 
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जयंती | ३० एप्रिल, २०२१ = 


१४ ।महात्मा बसवेश्वर जयंती १४ मे, २०२१ शुक्रवार ।२४वेशाख,ऱके १९४३ 
mae 
दिवस विरोधी दिवसाची ager घेणे 


१६ स्वातंत्र्यवीर सावरकर जयंती २८ मे, २०२१ ७ ज्येष्ठ, शके १९४३ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे 
१७ आहिल्यादेवी होळकर जयंती ३१ मे, २०२१ सोमवार | १० ज्येष्ठ, शके१९४३ 


१८ |महाराणा प्रतापसिह जयंती १३ जून, २०२१ रविवार | २३ज्येष्ठ,शके १९४३ 
तिथीनुसार) 


१९ (राजर्षि शाहू महाराज जयंती २६ जुन,२०२१ ०५आषाढ,शके १९४३ 
र TF, २८ ae जळ शके १९७३ 


जयंती 


=: 
z 


२६ [Uta दिनदयाळ उपाध्याय जयंती-। 24 सप्टेंबर, 2029 | afar ०३आश्चिन, शके १९४३ 
अंत्योदय दिवस 


महात्मा नावी जनता ITI =: 
z 


इंदिरा गांधी पुण्यतिथी व राष्ट्रीय | 39 ऑक्टोबर,२०२१| रविवार |९ का्तिक,शके १९४३ 
संकल्प दिवस 


वल्लभभाई पटेल जयंती व राष्ट्रीय | ३१ ऑक्टोबर,२०२१| रविवार | ९ कार्तिक, शके १९४३ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे 
एकता दिवस व राष्ट्रीय एकता दिवसाची 
शपथ घेणे 


TaRT TERR [TENTS 
TTT, THR z 


इंदिरा गांधी जयंती व राष्ट्रीय १९ नोव्हेंबर, २०२१ शुक्रवार | २८ कातिक,ऱके १९४३ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे 
एकात्मता दिन व राष्ट्रीय एकात्मता 
दिवसाची शपथ घेणे 


संविधान दिवस * २६ नोव्हेंबर, २०२१ शुक्रवार | ०५मार्गशिर्ष,शके १९४३ | भारतीय संविधानाच्या 
उद्देशिकेचे सामुहिक वाचन 
करणे 

जयंती 


* शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.जपुती२२०८/१३३८/प्र.क्र.१०९/०८/२९, दि. २४.११.२००८ मधील सूचनांनुसार विभाग 
प्रमुख /कार्यालय प्रमुखांनी कार्यवाही करावी. 


